दिनांक ६ जून, २०२३ रोजी मुंबई येथील सावित्रीदेवी 
फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये घडलेल्या दुर्दैवी 
घटनेची प्रशासकीय चौकशी करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. चौकशी-२०२३/प्र.क्र.९२/मशि-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ७ जून, २०२३ 


शासन निर्णय :- 

मुंबई येथील सावित्रीदेवी फुले वसतिगृहामध्ये दि. ६ जून, २०२३ रोजी घडलेली घटना 
अत्यंत दुर्दैवी व धक्कादायक असून सदर घटनेचे गांभीर्य विचारात घेऊन त्याबाबत उच्चस्तरीय 
चौकशी करणे आवश्‍यक ठरले आहे. त्याअनुषंगाने डॉ. निपुण विनायक (भा.प्र.से), राज्य प्रकल्प 
संचालक (रुस), मुंबई यांची एक सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला 
आहे. 
२. समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहिल :- 

दि. ६ जून, २०२३ रोजी सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृह, मुंबई येथे घडलेल्या दुर्दैवी 

घटनेची सर्वकष चौकशी करणे. 
३. उपरोक्त चौकश्लीकरिता संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व विभागीय सह संचालक, उच्च 
शिक्षण, मुंबई यांनी समितीला आवश्‍यक ते सहकार्य करावे. 
४. वरील समितीने आपला अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा. 
uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०६०७१६०८३१७३०८ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRATAP PANDURANG 
LUBAL 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः चौकशी-२०२३/प्र.क्र.९२/मशि-१ 


२ 


Cc AN 


Co 


पु 


SG ८४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक (उच्च शिक्षण), पुणे. 

विभागीय सह संचालक (उच्च शिक्षण), मुंबई. 

निवड नस्ती, मशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


